जलसंपदा विभागांतर्गत प्रकल्प 
कामांचे गुणनियंत्रण व गुणवत्ता हमी 
संदर्भात एकत्रितपणे व सुधारित 
मार्गदर्शक तत्वाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय शुद्धीपत्रक क्रमांक : गुनिमं-२०१४/प्र.क्र.५७/निवसं-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. ११/१२/२०१९ 


वाचा :- शासन निर्णय क्र. गुनिमं-२०१४/प्र.क्र.५७/निवसं३, दिनांक-११/०९/२०१९. 


जलसंपदा विभागाने वेळोवेळी कामाचे गुणवत्तेबाबत विविध निर्गमित केलेली परिपत्रके व दिशा 
निर्देश याबबतीत आधुनिक कल विचारात घेऊन विविध परिपत्रके निरसीत करून विभागांतर्गत प्रकल्प 
बांधकामाचे गुणनियंत्रण व गुणवत्ता हमी यासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्वे संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये 
निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर शासन निर्णयात खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय शुद्धीपत्रक- 


या शासन निर्णयामधीलळ जोडपत्र क्र. १३ भाग (A) मधील तक्त्यातील रकाना ६ मधील 
तक्त्यामध्ये "Frequency (for each work of each zone)" या ऐवजी "Frequency (for earthwork of 
each zone)" असे वाचावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक जलसंपदा विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळ 
॥059://७॥/0.॥8॥959॥9.00४५.॥) येथे तसेच महाराष्ट्र शासनाचे संकेतस्थळ 
www.maharashtra.gov.in येथे उपलब्ध करण्यात आले आहे. त्याचा संकेतांक 
२०१९१२१११२५४५३२८२७ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकीत करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्रचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


/०५० st: 
a5 

B | INumber=b6 1 9ff7825 128b0ac0c1d942029F41 1 ece90f19d72 
eisare तील 


(डॉ. संजय बेलसरे) 
मुख्य अभियंता (ज.सं.) व सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 

१ मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

२ मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव 

३) Sd AAA मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 

8) मा.विरोधी पक्ष नेता विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
) 


मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 


Cc 
ae 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः गुनिमं-२०१४/प्र.क्र.५७/निवसं ३ 


) 
) 
) 
) 


सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 

महालेखाकार कार्यालय, मुंबई/ नागपूर 

सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

संचालक (सुधारणा), संचलनालय, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, 
मुंबई. 

सर्व मुख्य अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 

मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे 

सर्व अधीक्षक अभियंता, गुणनियंत्रण मंडळ, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद. 

सर्व अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 
सर्व कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 
सर्व कार्यकारी अभियंता, गुणनियंत्रण मंडळ, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद. 

सर्व उपविभागीय अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ 
ठाणे. 

कार्यासन निवसं -२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


